नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील ८ व्या 
मजल्यावरील मराठी भाषा 
विभागाच्या प्रशासकीय कार्यालयाचे 
विद्युत नुतनीकरण कामास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देणे... 


er तरत 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक - विद्युत-२०२१/ प्र.क्र.६४/ ALAM. 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक :- ०६ नोव्हेंबर, २०२३ 


संदर्भ :- १. या विभागाचे समक्रमांक दिनांक २३ जून, २०२३ चे पत्र. 
२. कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय प्रकल्प विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, 
मुंबई यांचे जा.क्र. काअ/ प्रकल्प/ वि/ स्विस/ ६१३/ २०२३, दि.२८/०६/२०२३ चे पत्र. 
३. या विभागाचे समक्रमांकाचे दिनांक ५ जुले, २०२३ चे पत्र. 
४. कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांचे 
क्र.काआ/ प्रविवि/ ७३१/२०२३, दि. १०.०८.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


मराठी भाषा विभाग, ८ वा मजला नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयाच्या विद्युत 
नुतनीकरण कामाच्या अनुषंगाने विभागाने संदर्भाधीन क्र.१, दि. २३ जून, २०२३ च्या पत्रान्वये कार्यकारी 
अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांच्याकडे अंदाजपत्रकाची मागणी केली होती. कार्यकारी 
अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सा. बां. विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्र.२ दिनांक २८/०६/२०२३ रोजीच्या 
पत्रान्वये रू.५,३५,१३६/- इतक्या किंमतीचे अंदाजपत्रक शासनास सादर केले होते. सदर अंदाजपत्रक तांत्रिक 
मंजूरीस्तव संदर्भाधीन क्र.३, दिनांक ५ जुले, २०२३ च्या पत्रान्वये मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई यांना पाठविले असता त्यांनी संदर्भाधीन क्र.४, दिनांक १०.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये 
रू.५,२६,०९९/- (रूपये पाच लक्ष सव्वीस हजार नव्याण्णव फक्त) इतक्या रकमेची तांत्रिक मंजूरी दर्शविली आहे. 


2. मराठी भाषा विभाग, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयाच्या 
विद्युतीकरणाच्या कामास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला, उप विभाग-पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम 
नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखालील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांमधील परिच्छेद क्र. १३४ 


अनुक्रमांक-५ मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादेनुसार निवासोपयोगी किंवा निवासेतर इमारतीमध्ये 
अस्तित्वात असलेल्या विद्युत संच मांडण्यांमध्ये भर घालणे किंवा फेरबदल करणे किंवा नवीन स्वरुपाचा मूळ 


शासन निर्णय क्रमांकः विद्युत-२०२१/ प्र.क्र.६४/ नों.शा. 


विद्युत संच उभारणीस मंजुरी देणे याबाबत विभागाचे प्रमुख व प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख यांना प्रत्येक प्रकरणी 
रू.२.०० लक्षच्या मर्यादेपर्यंत वित्तीय अधिकार प्रदान केळे आहेत. यास्तव सदर खर्चास शासन मान्यता घेण्यात 
आली आहे. तसेच विद्युतीकरणाच्य़ा कामात फेरबदल करण्यासाठी रू.५,२६,०९९/- इतक्या रकमेस मुख्य 
अभियंता (वि) यांचे तांत्रिक सहमती पत्र क्र. मु.अ. (वि)/ का-३ (अथी/ १५९५/ सन २०२३, दि. ०७.०८.२०२३ अन्वये 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात आली असून त्यास शासन मान्यता घेण्यात आली आहे. 


मराठी भाषा विभाग, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयाच्या विद्युत 
नुतनीकरणाच्या कामास रू.०५,२६,०९९/- (रूपये पाच लक्ष सव्वीस हजार नव्याण्णव फक्त) इतक्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सरदरविद्युतीकरणाचा खर्च हा लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडरफ-१, ०९०, सचिवालय (००), (००) (०१) मराठी 
भाषा विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ५०५४) 93, कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टातंर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०६१२१९१६८५३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN JOTIRAM DANGARE 
N | T | N T | R A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MARATHI 
LANGUAGE DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2199314143adc352dccd62da8d57c0c437f1857f98da7b 
40525225bbbd5b59e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DANGARE 0000000000 
Date: 2023.11.06 17:27:04 +05'30' 
(नितिन जो. डंगारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव (इमारती), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय, प्रकल्प विद्युत विभाग , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, ५ 
वा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ 
अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/ VAN), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
निवडनस्ती-नों.शा. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


